पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: मपुवि-२०२३/ प्र.क्र.५०/सांका.-२. 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२३. 
संदर्भ : 


१. समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व विशेष सहाय्य विभाग क्र. संकीर्ण- २००१/प्र.क्र. 
२९८/सां.का.२,दि. २३.३.२००६. 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. मपुवि-२०२२/प्र.क्र.५०/सां.का.२, 
दि. १४.०३.२०२३. 
३. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. मपुवि-२०२१/प्र.क्र.१९४(भाग- 
२/सां.का.२, दि. ११.०७.२०२३. 
४. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. मपुवि-२०२३/प्र.क्र.१६५ /सां.का.२, 
दि. २३.०८.२०२३. 
५. संचालक,पुराभिलेख संचालनालय यांचे पत्र जा.क्र. हंपमु/१०/प्रशा/२०२३/बी/ २४५०, 
दि.३०.०८.२०२३ 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.३१.०८.२०२३ 
७. वित्त विभाग, शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.०६.०९.२०२३ 


प्रस्तावना : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील पुराभिलेख संचालनालय 
मुंबई या कार्यालयाच्या “१९२ नियमित पदे २२ + बाहययंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा” याप्रमाणे २१४ 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास संदर्भ क्र. ३ मधील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तर संदर्भ 
क्र .४ मधील शासन निर्णयान्वये ३८ पदे अस्थायी म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. यापूर्वी संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या पुराभिलेख संचालनालयाच्या आकृतीबंधातील ४१ अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र.२ मधील झासन निर्णयान्वये दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली होती. 
सदरची मुदतवाढ दि.३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे व वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील शासन 
निर्णय व शासन शुध्दीपत्रकानुसार वित्त विभागाने ,प्रशासकीय विभागातील अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ 
पासून दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळे आहेत.त्यानुसार 
पुराभिळेख संचालनालयाने उपरोक्त सुधारित आकृतीबंधानुसार घोषित करण्यात आलेल्या “विवरणपत्र-अ” 
मधील ३८ अस्थायी पदांना दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला 
आहे.त्यानुसार सदर ३८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पुराभिलेख CAMS Fag यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुराभिलेख संचालनालयातील 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या ३८ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ पासून दि.२९.०२.२०२४ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२३/ प्र.क्र.५०/सांका.-२ 


अटी :- 
१) ज्या प्रयोजनार्थ ही पदे निर्माण केली आहेत त्याच प्रयोजनार्थ त्या पदांचा विनियोग करण्यात यावा. 


२) या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त राहणार नाही. 


३) या पदांवरील अपेक्षित खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


०२. याबाबतचा खर्च “मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) १०४ पुराभिळेख (०१) (०२) 
पुराभिलेख कार्यालय (2204 १७९५) (०१) वेतन” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर 
केलेल्या आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक 
३१.०८.२०२३ व दिनांक ०६.०९.२०२३च्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१३१७२२३१६५२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUMANT DINKAR PASHTE 
i: C=IN, O=GOVERNI (TRA, ou= 


S U M A NT - ‘ eae ale 

DINKAR PASHTE = ce 
(सु.दि.पाष्टे ) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. संचालक, पुराभिलेख संचाळनालय, मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुबई. 

५.कक्ष अधिकारी (व्यय-१५/अर्थ-११), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

६. कार्यासन अधिकारी (अर्थसं.) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७.सहायक संचालक, पुराभिलेख कार्यालय पुणे / कोल्हापूर/ नागपूर/ औरंगाबाद (संचालक, पुराभिलेख 
संचालनालय, मुंबई यांचे मार्फत) 

८. जिल्हा कोषागार कार्यालय पुणे/ कोल्हापूर/ नागपूर/ औरंगाबाद. 

९. निवड नस्ती.-सां.का.२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपुवि-२०२३/ प्र.क्र.५०/सांका.-२ 


पुराभिलेख संचालनालय, मुंबई अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत विवरणपत्र “अ” 


शासन निर्णय क्रमांक - मपुवि-२०२३/प्र.क्र.५०/सां.का.२ दि. १३ सप्टेंबर,२०२३ चे सहपत्र 


विवरणपत्र अ- 
अक्र पदनाम स्तर Fas पुराभिलेख पुण प मराठवाडा विदर्भ एकूण 
कार्यालय पुरालेखागार | पुरालेखागार | पुरालेखागार | पुरालेखागार | अस्थायी 
पुणे कोल्हापूर औरंगाबाद नागपूर पदे 
a सहायक संचालक | एस-१५:४१८००- शिका 1 1 | १ शिका शकि क q 
राजपत्रित गट-ब | 932300 
2 | सहायक एस-१५:४१८००- शिका 11 | शिश a शिका | 
लेखाधिकारी १३२३०० 
३ | अभिलेखाधिकारी | एस-१४:३८६००- शशि शिका शकी 1 | | | 
१२२८०० 
४ | छायाचित्रकार एस-१०:२९२००- शिका शिगा शिका 11 | | = | 
९२३०० 
५ | संशोधन एस-८:२५५००- ०३ ०३ शिका 11 | शकि ०६ 
सहाय्यक ८११०० 
द सहाय्यक एस-८:२५५००- q शकि शकि शिका शिका शं 9 
छायाचित्रकार ८११०० 
७ | लिपिक- एस-६:१९९००- ०५ शं शि शि णं ०५ 
टंकलेखक ६३२०० 
मराठी/इंग्रजी 
८ | अभिलेख परिचर | एस-६:१९९००- शिका शकि शकि | | 
६३२०० 
९ | वरीष्ठ एस-६:१९९००- | शिका शिका शिका शिका 1 
पुस्तकबांधक ६३२०० 
पिं सहायक एस-५:१८०००- शिका aa i a शिका शिंगी 
पुस्तकबांधक ५६९०० 
शं डागडुजीकार एस-३:१६६००- ०२ 0 | शिका शिका | Ov 
५२४०० 
१२ | दप्तरबंद एस-३:१६६००- ०२ शिंगी 11 | शिका शिका ०३ 
५२४०० 
१३ | अभिलेखवाहक =| एस-१:१५०००- ०९ शिंगी शिका 110 शि १२ 
४७६०० 
एकूण पदे २८ ०६ pod | oa 02 ३८ 
SUMANT AND CULTURA AFFARSDEPARTENT, pos पक 
DINKAR PASHTE ००00000000. 
(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


